महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- दुरुस्ती-०२१७/प्र.क्र.३७२/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ जुले, २०१७. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग, मुंबई, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील दादर (पूवी 
येथील पोलीस निवासी इमारतींची दुरुस्ती करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 

संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 


विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 

३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. 
पोमसं/२७-बी/२८-बी-२/दुरुस्ती-कार्यक्रम-आढावा/३७१/०९, 
दिनांक ३०.०६.२०१७. 


ज्ञापन :- 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांच्या कार्यालयाच्या संदर्भाधीन 
पत्राद्वारे पोलीस आयुक्‍त, लोहमार्ग, मुंबई, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील दादर (पूर्वी येथील 
पोलीस निवासी इमारतींची दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 


२. उक्त कामासाठी उप-विभागीय अभियंता, उत्तर (सार्वजनिक बांधकाम) उप-विभाग, 
दादर, मुंबई, यांनी सन २०१५-१६ च्या जिल्हा दरसूचीनुसार तयार केलेले 
रु.५,४६,४०,८३५/- इतक्या खर्चाचे अंदाज सादर केले आहेत. हे खर्चाचे अंदाज कार्यकारी 
अभियंता, मध्य मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, वरळी, मुंबई, यांनी सांक्षाकित केले 
आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते पुढील तक्त्यात विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे सुधारले आहेत आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यास 
सहमती दिली आहे :- 


अ.क्र. कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१) (२) (३) 


ka “M.O.W. to structural repairs and renovations of 32 P.I. | रु.९९,६९,७८९/- 
Building at Railway Police compound at Dadar.” 


2. | “M.O.W. to structural repairs and renovations of 32 P.S.I.  रु.९८,५८,५५१/- 
Building at Railway Police compound at Dadar.” 


3. |“M.O.W to. structural repairs and renovations of 5 | ©.2¥,9¢,303/- 
Sergeant Quarters at Railway Police compound at Dadar.” 


४. | “M.O.W. to structural repairs and renovations of R.C.C. | रु.६२,५५,६१२/- 
Chawil, ‘A’ Block, at Railway Police compound at Dadar.” 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०२१७/प्र.क्र.३७२/पोल-७ 


अ.क्र. कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१) (2) (3) 


५. | “M.O.W. to structural repairs and renovations of R.C.C. | रु.८४,८९,७९१/- 
Chawl ‘B’ Block at Railway Police compound at Dadar.” 


g. | “M.O.W. to structural repairs and renovations of R.C.C.  रु.६२,३०,८९८/- 
Chawl ‘C’ Block at Railway Police compound at Dadar.” 


७. | “M.O.W. to structural repairs and renovations of R.C.C. | 6.82 ,00,329/- 
Chawl ‘D’ Block at Railway Police compound at Dadar.” 


८. | “M.O.W. to structural repairs and renovations of 28 Head | 6.4, 90, 8¢/- 
Constable Quarters at Railway Police compound at 
Dadar.” 


एकूण रु.५ 2४५,४० »9६०/- 


४. परिच्छेद ३ मधील तक्त्यात विनिर्दिष्ट केल्यानुसार दादर (yd) येथील पोलीस 
निवासी इमारतींची दुरुस्तीची कामे करण्याकरिता रु.५,४५,४०,७६०/- इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजास, पुढील अटींवर, याद्वारे, मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये; 

२) खर्चाचे अंदाज पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग, मुंबई यांनी साक्षांकित करावे; 

३) इमारतनिहाय कामांच्या निविदा मागविण्यात याव्या. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा बी-१, मुख्य लेखाशीर्ष, २०५५, पोलीस, (०२) शहर 
पोलीस, (०२) (०१) शहर पोलळीस-आस्थापना (दत्तमत) (२०५५ ००९७), २७, लहान बांधकामे, 
या लेखाश्ीर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५७७/इमा-२, 
दिनांक १०.०७.२०१७, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१७०७२९१५३९३४१९२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
DN: c=IN, o=Government Of 


S Wa p Nn i | Maharashtra, ou=Home Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3a 


G O a | B O | ५ e d582f9b876d443b2654088832e43dcad 
210526, cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2017.07.29 15:47:16 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०२१७/प्र.क्र.३७२/पोल-७ 


) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
) पोलीस आयुक्‍त, लोहमार्ग, मुंबई. 

) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, मुंबई. 

) कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई. 
९) निवड फाईल (पोळ-७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


